महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (तंत्र 
अधिकारी) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ (कृषि 
उपसंचालक) संवर्गात तात्पुरती 
पदोन्नती देण्याबाबत........... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: आकृवि २४२२/प्र.क्र.२५२/भाग-१/१५अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ०२ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ-- शासन आदेशा क्र.आकृवि-२४२२/प्र.क्र.२५२/१५अ, दि.१७/५/२०२३ रोजीचे आदेशा. 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (तंत्र अधिकारी) (वेतनश्रेणी एस-१६ : रु.४४९०० - १४२४००) 
संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याला महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ (कृषि उपसंचालक) (वेतनश्रेणी एस-२० : 


रु.५६१००-१७७५००) या संवर्गात संदर्भाधीन दि.१७/५/२०२३ च्या आदेशान्वये पदोन्नतीने दिलेल्या 
पदस्थापनेत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम व  पदौन्नतीने पदस्थापना शेरा 
सध्याची पदस्थापना 
रि sHaRe दामोदर शिनगारे उपविभागीय कृषि | दि.१७/५/२०२३ च्या 
तालुका कृषि अधिकारी, धारुर, । अधिकारी, अंबाजोगाई, | आदेशामध्ये अंशत: बदल 
जि.बीड जि.बीड करुन 
(Raa पदी) 


२. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 
रि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०२१३०१४३४७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


Oo 
AM O L N | LA KA NTH AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fb0deSb35a7 
2, st=Mahar 


£69a588f212b2606e, postalCod 


INumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C8140B 
S A KH A R KA R 1C28DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH 
SAKHARKAR 
Date: 2023.11.02 13:01:20 405'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कृषि) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री (फलोत्पादन) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि २४२२/प्र.क्र.२५२/भाग-१/१५ओ 


३. अपर मुख्य सचिव ,(सेवा)सामान्य प्रशासन विभाग.मुंबई ,मंत्रालय , 

४. अपर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई ३२ 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 

६. आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय , पुणे. 

७. सर्व कृषि संचालक व्दारा आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय , पुणे 

९. सर्व कृषि सहसंचाळक/सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व्दारा कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

११. संबंधित अधिकारी व्दारा आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२.निवडनस्ती १५ अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


